वाचा - 


२ 


) 
) 
3) 
) 


शासन निर्णय- 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत केंद्र पुरस्कृत शाळेय पोषण आहार 
योजनेंतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे केंद्र हिकर्याकरीता रु.२७७४.२६ लाख तर 
राज्य हिळऊ्याकरीता रु.१८४९.५१ लाख इतकी तरतुद शालेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्यात आली आहे. 

आता शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन मागणी क्र.टी-५ अंतर्गत शालेय 
पोषण आहार या योजनेकरीता खालील प्रमाणे तरतुद उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर तरतूदी प्रशासकीय 
विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
प्रणाळीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०४/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:२२ नोव्हेंबर,२०१९. 


केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार 
योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीत 
करण्याबाबत.... 

केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२२०२ आय 
५३२ आणि राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
(२२०२ आय५४१) 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

शासन निर्णय, आदिवासी विभाग क्र. बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०४/ कार्यासन.६ दि.३०.०५.२०१९ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय,मुंबई यांची नस्ती क्र.शापोआ २०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. | योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष | अर्थसंकल्पित | यापुर्वी वितरीत तरतुद | सदर झासन निर्णयाद्वारे वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली तरतूद 
शिव २ ३ ee ee ५ 
१ | (०१) (०८) शालेय पोषण 
आहार, ‘ 
(या ता | VS ७७४.२६ ३८३९.७१ 
(२२०२ आय ५३२) 
२ | (०१) (०९) झालेय पोषण 
आहार, ; 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के), डोज क्त त naa 
(2202 आय ५४१) 
एकुण १६९६९.३९ ४६२३.७७ ६२९०.२० 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. यानुषंगाने माहे एप्रिल,२०१९ ते 


मार्च,२०२० या कालावधी करीता संगणक वितरण प्रणालीवर उपलब्ध Har फ्लो प्रमाणे खर्च करण्याची दक्षता सर्व 
संबंधितांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


३. विभाग प्रमुखांनी/नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील 
आहरण व संवितरण अधिका-यांना अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या सुचनांप्रमाणे तात्काळ वितरित 
करावी. तसेच सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१.०४.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 
४. विभागप्रमुख /नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखडयानुसार सदर निधी याच वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्िष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास; तसेच आदिवासी विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 
५. नियंत्रण अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल 
याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर 
होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल. 
६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत 
सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील दि.१.०४.२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७२/ व्यय १४, दि.५/११/२०१९ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२०१५३१०४१२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ki fa Nn Ki 5 a Nn fa O ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b1 9f123ba59448c0926a9129 


> a W a 4 6205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e 


8, cn=Kiran Kisanrao Pawar ~ 
(eerie cae) 12:05:45 +05'30 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४ /कार्यासन.६ 


शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, / कार्यासन-११, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


